तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या 
अखत्यारीतील अस्थायी पदे दि.०१/०३/२०२४ पासून 
दि. ३१/०८/२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ७४२०६५ /२०२४/-0-१४०२५ (9)/ MHT (TE-4) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०७.०३.२०२४. 


संदर्भ :- १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण -११११/(१८०/१९) तांशि-२, 
दि.०७ डिसेंबर, २०१९. 
२) ) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक: E.No.g90893/2023/HTED-9¥02Y (१७)/ 
MHT (॥-५,दि.२६.०९.२०२३ . 


3) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१.०२.२०२४ 


४) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ५(३) /तंशिसं /अस्थायी 
पदे/२०२४/५२, दि.२३.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध शासकीय 
शैक्षणिक संस्था व प्रशासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण ३९०१ अस्थायी पदे 
संदर्भ क्रमांक (२) येथील शासन निर्णयान्वये दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाने मंजूरी दिली 
होती. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये त्यांच्या 
अखत्यारीतील ३९०१ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावाचा सर्वांगीण विचार करुन शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्या अंतर्गत कार्यरत विविध शासकीय शौक्षणिक 
संस्था व प्रशासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या एकूण ३९०१ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. प्रशासकीय कार्यालये व सर्व शासकीय संस्थांतील अस्थायी पदांचा गोषवारा विवरणपत्र-अ मध्ये 
दर्शविण्यात आला आहे.संस्थानिहाय अस्थायी पदांची मंजुर पदसंख्या विवरणपत्र-ब मध्ये दर्शविण्यात 
आली आहे. 

३. उपरोक्त बाबींवरील खर्च “२२०३-तंत्रशिक्षण” या प्रधानशिर्षाखाली व संबंधित उपशिर्षाखाळीळ 
मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः ७४२०६५ /20%W/HTED-4¥02Y (9)/ MHT (TE-4) 


४. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१.०२.२०२४ अन्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना , तसेच यापुर्वी आढावा 
मंजुर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही , 
अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. त्या अधिकारांचा वापर करून सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०७१४५३३३७१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत:- विवरणपत्र-अ , ब 


Digitally signed by AJAY VITTHAL KHARDE 
AJ AY V ITT HA |. DN: CN = AJAY VITTHAL KHARDE, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 
K H A R D FE TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2024.03.07 15:02:50 +05'30' 
(अजय वि. खर्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति: 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२) सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
3) प्राचार्य, सर्व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये/ सर्व शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये/ सर्व 
शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम तंत्रशिक्षण संस्था (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर- (तंत्र शिक्षण 
संचालनालयामार्फत, 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत), 
७ सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
) 
) 


८) वित्त विभाग (व्यय-५),मंत्रालय,मुंबई. 
९) निवड नस्ती (तांशि-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र अ 
raat पदे दि 01.03.2024 पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दयावयाच्या पदांचे 
कार्यालय/संस्थानिहाय विवरणपत्र 


pied ai अस्थायी पदांची 


Oc 1 


7 
8 freien 1001100008 
x % 
eet  1ळ 

2 
E 
es cc | 21 
शासकोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती- eT 


i 
a 
Fe ्ल्तततत्ताार्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍3 
शिकव SST waa, SE weet 0 
a cc 
Za 
16” fe aaa neta, अवसस 1111111111 
य, यवतमाळ 


aN aa eae ————— | 88 
शासकोय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, कराड -पदवी | 
Sc 15 
i क्््तक्वा 5 


3 aR severe aaa, aera 
ree 


स्थायी पदे दि 01.03.2024 पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दयावयाच्या पदां 


कार्यालय/संस्थानिहाय विवरणपत्र 


be ba 


35 
Sc 


SL 
i 


अहमदनगर 


न 
->)| ९८) 
mM 


उस्मानाबाद 


ee 


m 
O 


(] 


ee 


O 
CI 


Gi 
i 


51 [ead खामगांव 
So शस्कावतत्रकततवाशम 111733 
31 
76 


O 
CI 


नागपूर 


61 [erecta हॉटेल मॅनेजमेंट अँड Hedin टेक्नॉलॉजी संस्था, नागपूर 21 


स्थायी पदे दि 01.03.2024 पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दयावयाच्या पदां 


कार्यालय/संस्थानिहाय विवरणपत्र 
सिचन अस्थायी पदांची 
कार्यालय, नांव न 


सख्या 


86 
86 
prea aac eT CS 
शासकेवतत्रनिकतत ie SSCS 
a 


He नंदूरबार 


107 
| 66 87 
&_शसकावतत्रककतन विक्रमेड 1111178 

एकूण त्ञ) 


स्थायी पदे दि 01.03.2024 पासून पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दयावयाच्या पदां 


कार्यालय/संस्थानिहाय विवरणपत्र 


कार्यालय/संस्थेचे नांव 


विवरणपत्र ब 


01.03.2024 पासून पुढे 
परवानगी दयावयाच्या पदांचे संस्थानिहाय विवरणपत्र 


अस्थायी पदांची 


मालवण 29 
कराड i 


जळगांव 


ee 
| A al al a3 


यवतमाळ 


lo le le 
CI 
ee 
a 
CO 
९) 


नागपूर 


"| 


